सत्यमेव जयते 


माहाराष्ट्र शासाना राजापान 
महाराष्ट्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . ३४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ [ पृष्ठे - १८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 

भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व ६७१ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित ७८ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित ६७३ समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा ७ ९ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
६७४ 

अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

६८६ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ . 
शासन शुध्दीपत्रक क्र . टिपीएस -२ ९ २० / ३१७ / प्र . क्र . ५१ / एस.एम. / २०२० / नवी -३० , दिनांक १३/०८/२०२१ . 
विकास योजना घनसावंगी जि . जालना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये भागशः 

मंजूरीबाबतचे शुध्दीपत्रक निर्गमित करणेबाबत . 
संदर्भ : - १ ) शासन निर्ण क्र . टिपीएस -२ ९ २० / ३१७ / प्र.क्र .५१ ( अ ) /एस.एम./२०२०/नवि-३० , दिनांक - २० ऑक्टोबर , २०२० . 

२ ) शासन निर्णय क्र . टिपीएस -२ ९ २० / ३१७ / प्र.क्र .५१ ( ब ) /ई.पी.प्रसिध्दी/२०२०/नवि-३० , दिनांक २० ऑक्टोबर , २०२० . . 
शासन निर्णय : - सोबतचे शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासन साधारण राजपत्राच्या , औरंगाबाद विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिध्द करण्यात यावे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने . 


वीणा मोरे 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १-३४ 


६७१ 


६७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


BY GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


MANTRALAY , MUMBAI 400 032 . 


DATED - 13 / 08 / 2021 . 


The Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 

CORRIGENDUM 
No. TPS - 2920 / 317 / C.R.51 / 2020 / UD - 30 , -Whereas , 
the Development Plan of Ghansawangi has been partly 
sanctioned by the Government u / s 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional & Town Plannning Act , 1966 ( Maharashtra Act , 


No. XXXVII ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) , 
Vide Notification No. TPS -2920 / 317 / C.R.51 ( A ) / SM / 2020 / 
UD - 30 dated 20th October , 2020 ( hereinafter referred to as 
“ the said notification ” ) . 

And whereas , some typing errors are required to be 
corrected in the said notification and also some correction 
are required to be made in the Schedule " A " attached with 
the said notification , so as to further clarify the Schedule 
“ A ” . And accordingly the said notification along with the 
Schedule " A " is corrected as under : 


Revised Notification 


| S.No . 


Location 


For 


Read as 


१ . 


मराठी अधिसुचना 
परिच्छेद क्र .६ ओळ क्र . ०८ 


- टिपीएस 
२ ९ २० / ३१७ / प्र.क्र .५१ ( ब ) / ईपी / २०२० / 

नवि -३० , दि . सप्टेंबर २०२० . 


- टिपीएस 
२ ९ २० / ३१७ / प्र.क्र .५१ ( ब ) / ईपी प्रसिध्दी / 
२०२० / नवि -३० , दि . २० ऑक्टोबर , २०२० 


४ व ०५ . 


२ . 


मराठी अधिसुचना 
परिच्छेद क्र . ७ ( ब ) मधील ओळ 

क्र .०२ व ०३ 


टिपीएस 
२ ९ २० / ३१७ / प्र.क्र .५१ ( ब ) / ईपी / २०२० / 
नवि -३० , दि . ऑक्टोबर २०२० . 


- टिपीएस 
२ ९ २० / ३१७ / प्र.क्र .५१ ( ब ) / ईपी प्रसिध्दी / 
२०२० / नवि -३० , दि .२० ऑक्टोबर , २०२० 


३ . 


English Notification Para No. 


Dt . October , 2020 ... 


Dt . 20October , 2020 .. 


6Line No.6 


४ . 


Dt . October , 2020 ... 


Dt . 20October , 2020 .. 


English Notification Para No. 

7 ( B ) Line No.4 & 5 


Revised Schedule " A " 


S.No. 


Location 


For 


Read as 


1 


2 


3 


4 


1 . 


Sr. No. 4 Column No. 5 


24 Mtr . Wide East West Ring 24 Mtr . Wide East West Ring 
Road Alignment passing Road Alignment passing through 
through Gut No. 201. 202 & 204 | Gut . No. 201 , 202 & 204 is pro 
is proposed to be shifted posed to be shifted towards south 
towards south side as shown side as shown on plan and land 
on paln and land so released so released along with land in 
along with land in between between these two alignments is 
these two alignment is proposed is to be included in resi 
proposed to be included in dential zone . 
residential zone . 


This Order shall also be published on the Govt . website www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) . 


By Order and in the name of the Governor of Maharastra , 


Veena More , 
Under Secretary to Government . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


६७३ 


२ 


BY GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
MANTRALAY , MUMBAI 400 032 . 

DATED- 13/08/2021 . 
The Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 

CORRIGENDUM 
No. TPS - 2920 / 317 / C.R.51 / 2020 / UD - 30 , -Whereas , 
the Development Plan of Ghansawangi has been partly 
sanctioned by the Government u / s 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional & Town Plannning Act , 1966 ( Maharashtra Act , 


No. XXXVII ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , Vide 
NotificationNo . TPS -2920 / 317 / C.R.51 ( A ) / SM / 2020 / UD - 30 
dated 20th October , 2020 ( hereinafter refrred to as “ the said 
notification " ) . 

And Whereas , the notice regarding the Excluded parts 
from the notification has been published vide Notice bearing 
No. TPS - 2920 / 317 / C.R.51 ( B ) / EP - PUBLISH / 2020 / UD - 30 dated 
20th October , 2020 ( hereinafter referred to as " the said 
notice " ) . 

And whereas , some typing errors are required to be 
corrected in the Schedule “ B ” attached with the said notice . 
And accordingly the Schedule " B " attached with the said 
notice is corrected as under : 


Revised Schedule " B " 


S. No. 


Location 


For 


Read as 


1 


2 


3 


4 


1 . 


Heading 


SUBSTANTIAL MODIFICA 


SUBSTANTIAL MODIFICA 


TIONS REPUBLISHED BY THE 


TION REPUBLISED BY THE 


GOVERNMENT IN THE RE 


GOVERNMENT IN RESPECT 


SPECT OF DEVELOPMENT 


OF DEVELOPMENT PLAN 


PLAN GHANSAWANGI ( AD 


GHANSAWANGI DIST . JALNA . 


DITION AREA ) DIST . JALNA 


This Order shall also be published on the Govt . website www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) . 


By Order and in the name of the Governor of Maharastra , 


Veena More , 
Under Secretary to Government . 


३ 


विधी व न्याय विभाग 


२. सदर मुदतवाढ महाराष्ट्र विधी अधिकारी ( नियुक्ती , सेवाशर्ती 
व मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 


३. सदर आदेश मागे घेण्याचा / त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 
क्र . जीपीए -१४१५ / प्र.क्र . ४१ / का .१४ : - दिवाणी प्रक्रिया संहीता , 
१ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७ , फौजदार प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम २४ ( १ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी ( नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे अॅड . राजेंद्र ज्ञानोबा सानप यांची सहाय्यक सरकारी 
वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पदावर समक्रमांक शासन अधिसुचना 
दि . ३० / ०५ / २०१ ९ अन्वये दोन वर्षाकरीता नियुक्ती करण्यात आली होती . 
सदर नियुक्तीस या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापर्यंत अथवा 
त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतच्या कालावधी , यापैकी 
जे आगोदर घडेल तो पर्यंतच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत 


दिनांक : २ ९ जूलै २०२१ . 


वैशाली पं . बोरुडे , 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


आहे . 


६७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


४ 


ज्या अर्थी . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये 

अंतीम अवसायन आदेश 


वाचावे : - १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ 


मधील तरतूद . 


२ ) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र जा . क्र . पणन -३ / 
खविसं / मालमत्ता - जमीन विक्री / परिपत्रक / १२४४ / १५ , दि .२० मार्च , २०१५ . 


क्र . प्रशासन / कक्ष -३ / उमरीजिप्रेसहसंस्था / अंतीम अवसायन / १०२१ / 
२०२१. – उमरी सहकारी जिनिंग आणि प्रेसिंग सोसायटी लि . उमरी , ता . 
उमरी , जि . नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९ अन्वये नोंदणीकृत संस्था असून तीचा नोंदणी क्र . ३०६ / १ ९ ६१ , 
दिनांक २७ / ०१ / १ ९ ६१ रोजी असा आहे . आणि संस्थेच्या मंजूर उपविधीनुसार 
संस्थेच्या मुख्य उद्देश हा संस्थेच्या , वतीने कार्यक्षेत्रामध्ये कापुस या शेतमालावर 
प्रक्रिया ( जिनिंग अॅण्ड प्रेसिंग ) प्रकल्प उभा करणे व उत्पादीत पक्या मालास 
योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे . त्याच्या अर्थिक प्रगतीस हातभर 
लावणे , सदस्य अगर बिगर सदस्य यांचेकडून कापुस हा शेतमाल खरेदी 
करणे , त्यावर प्रक्रिया करणे , निवडण , स्वच्छ करणे , त्याचे पक्या मालात 
रुपांतर करणे , त्याची प्रतवारी ठरविणे , पॅकिंग करणे व त्याची विक्री करणे , 
अथवा आवश्यकतेनुसार विक्रीसाठी संघीय संस्थेकडे पाठविणे , देशातील 
किंवा देशाबाहेरील बाजारपेठेत पुढील विक्रीसाठी पाठविणे हा आहे . आणि 


वाचले : 


१ ) श्री . संजय दत्तात्रय कुलकर्णी व इतर ८ यांचा दिनांक ०२ मार्च , 
२०२० रोजीचा तक्रारी अर्ज . 


२ ) मा . अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग 


विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे पत्र जा . क्र . कापूस -२०१७ / प्र.क्र . ३२ / १ - स , 
दि .१७ मार्च , २०२० . 


ज्या अर्थी , 


३ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर यांचे कार्यालयीन 
पत्र जा.क्र . विसनिला / पणन / उमरी जिनिंग / श्री कुलकर्णी व इतर /त.अ . 
सन २०२० , दि . १२ मे , २०२० . 


४ ) या कार्यालयाचे पत्र जा . क्र . कक्ष -४ / पणन / उमरीजिप्रेसहसंस्था / 
जमीन विक्री / चौकशी / ३२५७ / २०२० . दि . १६ जूलै , २०२० . 


५ ) श्री . जी . ए . औटी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . उमरी 
यांचा चौकशी अहवाल जा . क्र . पणन / जिप्रेसहसंस्था / जमीन विक्री / चौकशी 
अहवाल / २७३ / २०२० . दि . १८ नोव्हेंबर , २०२० 


६ ) या कार्यालयाचे अंतरिम अवसायन आदेश दि . ८ फेब्रुवारी , २०२१ . 


७ ) मा . उच्च न्यायालय , खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेश , दि . २ मार्च , 


२०२१ . 


श्री . संजय दत्तात्रय कुलकर्णी व इतर ( ८ ) यांनी दिनांक ०२ मार्च , 
२०२० रोजी संस्थेच्या कामकाजाबाबत केलेल्या लेखी तक्रारी अर्जावर श्री . 
जी.ए. औटी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . उमरी यांनी चौकशी 
करुन दि . १८/११/२०२० रोजी अहवाल सादर केलेला आहे . चौकशी 
अहवालामध्ये नमूद केले आहे की , उमरी सहकारी जिनिंग आणि प्रेसिंग 
सोसायटी लि . उमरी ता . उमरी , जि . नांदेड या संस्थेचे दि .०१ / ०४ / २०० ९ 
ते ३१/०३/२०१६ दि .०१ / ०४ / २०१६ ते ३१/०३/२०१७ , दि .०१ / ०४ / २०१७ ते 
३१/०३/२०१८ आणि दि .०१ / ०४ / २०१८ ते ३१ / ०३ / २०१ ९ या कालावधीच्या 
लेखापरिक्षण अहवालामध्ये नमूद केले आहे की , संस्थेचे जिनिंग प्रेसिंगचे 
पिलाईचे सर्व व्यवहार बंद आहेत . संस्था उद्देशाप्रमाणे कामकाज करीत 
नाही . म्हणजेच संस्थेचे कामकाज बंद असून उद्देशाप्रमाणे संस्थेचे कामकाज 
चालत नाही . संस्थेस चालू आर्थिक वर्षामध्ये रु . १३ ९ ०२८ / - एवढा तोटा 
झालेला असून संचित तोटा रु . २७ , ९ ७,३२ ९ / - इतका आहे . सभासद 
" आय ” व “ जे ” नमुन्यातील नोंदवही अद्यावत नाही , कपात केलेली गंगाजळीची 
रक्कम व्यवहाराबाहेर गुंतवणूक केलेली नाही , आणि मा . पणन संचालक , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक दि २० मार्च , २०१५ मधील प्राप्त 
मार्गदर्शक 

सुचना 

विचारात घेता संस्थेविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ नुसार कार्यवाही करणेबाबत नमूद केले 
आहे . चौकशी अहवालावरुन संस्थेचे कामकाज बंद असल्याचे सकृतदर्शनी 
दिसून येते , आणि 


८ ) या कार्यालयाचे अंतरिम आदेश . जा . क्र . प्रशासन कक्ष -३ / 
उमरीजिप्रेसहसंस्था / अंतरिम अवसायन / ५४ ९ / २१ , दि . २५ जून , २०२१ . 


९ ) श्री . श्रीनिवासराव बालाजीराव देशमुख गोरठेकर व इतर ( ९ ) , 
संचालक , उमरी सहकारी जिनिंग आणि प्रेसिंग सोसायटी लि . उमरी 
ता . उमरी जि . नांदेड यांचा दि . २६ जुलै , २०२१ रोजीचा खुलासा . 


१० ) श्री . मारोतराव व्यंकटराव कवळे व इतर ( ०२ ) संचालक , उमरी 
सहकारी जिनिंग आणि प्रेसिंग सोसायटी लि . उमरी , ता . उमरी , जि . 


नांदेड यांचा दि . २६ जुलै , २०२१ रोजीचा खुलासा . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


६७५ 


ज्या अर्थी , 


ज्या अर्थी , 


संदर्भिय वाचा क्र . ( ८ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) मधील तरतुदीनुसार उमरी 
सहकारी जिनींग आणि प्रेसिंग सोसायटी लि . उमरी , ता . उमरी , 


मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक दि . 
२० मार्च , २०१५ मधील प्राप्त मार्गदर्शक सुचनानुसार राज्यतील सर्व सहकारी 
पणन संस्थाच्या बाबतीत सदर संस्थेचे कामकाज बंद असल्यास त्या 
संस्थेचे मालमत्ता / जमिन ई . विक्रिचे प्रस्ताव पाठविणे अभिप्रेत नसून अशा 
सर्व पणन संस्थांच्या प्रस्तावाची फेरतपासणी करुन कामकाज बंद असणाऱ्या 
संस्थाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ अंतर्गत कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबतच्या परिपत्रकीय सुचना 
आहेत , आणि 


जि . नांदेड ही संस्था अवसायनात काढण्याचा व संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्याचा 
अंतरिम आदेश दि . २५ जुन , २०२१ रोजी पारित करण्यात आले व सदर 


अंतरिम अवसायन आदेशासंदर्भात संस्थेच्यावतीने म्हणणे मांडण्यासाठी 


ज्या अर्थी , 


सदरचा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत लेखी 
स्पष्टीकरण सादर करण्यास अथवा दि . २६/०७/२०२१ रोजी दुपारी ३.०० 
वाजता या कार्यालयास समक्ष उपस्थित राहून म्हणणे सादर करण्यास 
संस्थेस कळविण्यात आले . अंतरिम अवसायन आदेशबाबत लेखी म्हणणे 


सादर न केल्यास संबंधितास काहीच म्हणावयाचे नाही असे गृहीत धरुन 


संदर्भीय , वाचा क्र . ( २ ) अन्वेय मा . अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
यांनी , ज्या प्रयोजनासाठी संस्थेची रचना करण्यात आलेली आहे , त्याच 
प्रयोजनासाठी संस्था कार्य करित असल्याचे दिसून येत नाही . तसेच सदर 
संस्था १८ वर्षापासून बंद असल्यामुळे ज्या प्रयोजनासाठी स्थापन झालेली 
होती , त्या प्रयोजनानुसार कार्य होत नाही , असे दिसून येते , असे नमूद 
केलेले असून संस्थेच्या एकूण जमिनीपैकी ८ हे . २ ९ आर . जमीन विक्रीच्या 
परवानगीस स्थगिती दिलेली आहे , आणि 


किंवा सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्यास सदर आदेश अंतिम 


करण्यास येतील , असे आदेशित करण्यात आलेले आहे . आणि 


ज्या अर्थी , 


, 


ज्या अर्थी , 


संदर्भिय वाचा क्र . ९ अन्वये दि . २५/०६/२०२१ रोजीचे अंतरिम 
अवसायन आदेशचे अनुषंगाने संस्थेचे संचालक , श्री . श्रीनिवास बालाजीराव 
देशमुख गोरठेकर व इतर ( ९ ) संचालक यांनी लेखी म्हणणे सादर केले 
आहे . त्यात त्यांचे वतीने नमुद करण्यात आले की , संस्थेने स्वच्छ व 
पारदर्शक प्रणलीचा वापर करुन विक्री प्रक्रिया राबविली आहे व लवकरच 
विक्री प्रक्रिया पुर्ण करुन आधुनिक जिनींग व प्रेसिंग प्लांट अस्तित्वात 
आणुन संस्थेचे कामकाज पुर्ववत चालू करण्याचा संस्थेचा मानस असून 
संस्थेचे पदाधिकारी व सभासद उपविधी नमूद उद्देशानुसार कामकाज 
करीत आहेत . त्यांना संस्थेप्रती आदर व आस्था आहे , संस्थेच्या इतर 


संस्था उद्देशाप्रमाणे कामकाज करीत नसल्याने आणि संस्थेचे कामकाज 
बंद असल्याने संदर्भिय वाचले क्र . ( ६ ) , दि . ८ फेब्रुवारी , २०२१ अन्वये सदर 
संस्था अंतरिम अवसायनात घेण्यात आली होती . दि . ०८ फेब्रुवारी , २०२१ 
रोजीचे अंतरिम अवसायन आदेश संस्थेच्या वतीने मा . उच्च न्यायालय 
मुंबई , खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचीका क्रमांक ४ ९ ०३ / २०२० अन्वये आव्हानित 
करण्यात आले होते . संदर्भिय वाचले क्र . ( ७ ) अन्वये मा . उच्च न्यायालय 
मुंबई , खंडपिठ औरंगाबाद यांचेसमोरील प्रस्तुतच्या याचीकेत या कार्यालयाचे 
अंतरिम अवसायनाचे दि . ८ फेब्रुवारी , २०२१ रोजीचे आदेश सुनावणी 
दरम्यान मागे घेतले असल्याने या कार्यालयास फेरसुनावणी घेऊन सदर 
संस्थेचे संचालकांचे व याचिका कर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन अंतरिम 
अवसायनाबाबत फेर आदेश काढण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे . मा . 
उच्च न्यायालयाकडील प्रस्तुतच्या आदेशानुसार या कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) 
अन्वये संबंधिताना अवसायनपुर्व कारणे दाखवा नोटभ्स बजावण्यात आली व 
संस्थेने सादर केलेले लेखी म्हणणे विचारात घेण्यात आले . संबंधित 
संस्थेच्या संचालकांनी सादर केलेले लेखी म्हणणे , चौकशी अधिकारी 
यांचा चौकशी अहवाल , मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील 
दि . २० मार्च , २०१५ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) मधील तरतुदीचे अवलोकन करता , 
संस्था उद्देशाप्रमाणे कामकाज करीत नसून संस्थेचे कामकाज ठप्प झालेले 


उद्देशाप्रमाणे संस्था शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करण्यास कटीबध्द आहे . 
संस्थेने मौजे उमरी येथील ८ हे . २ ९ आर जमिनीचे मुल्यांकन रुपये ८.०० 
कोटी दुय्यम निबंधक , उमरी यांचेकडून करुन घेवून जाहीर लिलावात 
सदर जमीनीचे १५.२१ कोटी एवढी रक्कम प्राप्त असतांनाही लिलाव 
प्रक्रिया थांबवून नव्याने त्यापेक्षा जास्त रक्कम संस्थेस प्राप्त होण्याचे उद्देशाने 
नव्याने प्रक्रिया राबवून आणि प्राप्त होणाऱ्या रक्कमेतून संस्थेस नवीन 
मशीनरी खरेदी करुन संस्था चालू करणार आहे . तसेच संस्थेने आजपर्यंत 
यथायोग्य लेखापरीक्षण केलेले असून कायदा , नियम व उपविधीतील तरतुदीचे 
पालन केलेले आहे . सन २०० ९ ते २०१६ चे लेखापरिक्षणाचा मुद्दा चुकीचा 


असून सदर मुद्यावर अवसायनाची कार्यवाही होऊ शकत नाही . श्री . औटी , 


आहे . आणि . 


चौकशी अधिकारी यांचा चौकशी अहवाल चुकीचा , एकतर्फी , संस्थेच्या 


६७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


अभिलेखाशी विसंगत आहे . तसेच , कोरोना महामारीच्या कालावधीत शेतकरी 


वर्ग अडचणीत सापडला आहे . त्यांना सोईसुविधांचा अभाव आहे अवसायनाचे 
कार्यवाही भर पडल्यास शेतकऱ्यांची गैरसोय होईल . करिता संस्था 


अधिनियमातील किंवा नियमातील किंवा उपविधीतील नोंदणी व व्यवस्थापन 


या संबंधीच्या सर्व शर्तीचे अनुपालन करीत आहे . संस्थेने आपले कामकाज 
व्यवस्थीतरित्या 

चालू ठेवलेले आहे . असे नमूद करुन संस्था अवसायनात 
घेणेबाबतची दि . १५/०३/२०२१ ची नोटीस निष्काषित करावी . संस्थेचे 


पदाधिकारी तसेच सभासद सर्वतोपरीने योग्यरित्या संस्थेचे कामकाज पहात 


( किंवा कलम ८ ९ अ अन्वये ) निरीक्षण केल्यावर किंवा संस्थेच्या लेख्याची 
लेखा परिक्षा करणाऱ्या लेखा परिक्षकाचा अहवाल मिळाल्यावर संस्थेचे 
समापन करता येते . प्रस्तुत संस्थेच्या सन २०० ९ ते २०१६ या कालावधीतीच्या 
लेखा परिक्षण अहवालामध्ये संस्थेचे जिनींग पिलाईचे सर्व व्यवहार बंद 
असल्याचे शेरे नमुद करण्यात आलेले आहेत . यावरुन संस्थेचे कामकाज 
बंद असल्याचे स्पष्ट होते . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये “ संस्थेचे काम करण्याचे बंद केले 
आणि किंवा , या अधिनियमातील किंवा नियमातील किंवा उपविधीतील 
नोंदणी व व्यवस्थापन याबाबतच्या कोणत्याही शर्तीचे अनुपाल करणे बंद 
केले आहे . अशा संस्थेच्याबाबती , स्वतः होऊन संस्थेचे समापन करण्यात 
आले पाहिजे , असे निबंधकास वाटत असेल तर त्यास अंतरिम आदेश 
देऊन अशा संस्थेस समापन करण्यास सांगता येईल ” अशी 

तरतूद 

आहे . 
तसेच मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील परिपत्रक दि . 
२० मार्च , २०१५ मधील प्राप्त मार्गदर्शक सुचनानुसार राज्यातील सर्व 
सहकारी पणन संस्थाच्या बाबतीत सदर संस्थेचे कामकाज बंद असल्यास 
त्या संस्थेचे मालमत्ता / जमिन ई . विक्रीचे प्रस्ताव पाठविणे अभिप्रेत नसून 


आहेत . कामकाज चालविण्यासाठी ते इच्छुक असून कायदा , नियम व 
उपविधीतील तरतुदीनुसार यथायोग्यरित्य कामकाज पहात आहेत . तसेच 
संस्थेने वेळोवेळी सर्वसाधारण सभेत संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव 


घेऊन आधुनिक पध्दतीचा जिनींग व प्रेसींग कारखाना सुरु करणेबाबत 
ठराव घेतले व पाठपुरावा केला असल्याचे नमूद केलेले आहे . संस्थेकडे 
भांडवल उभारणीकरिता जमीन विक्री करुन आलेल्या निधीमधून नवीन 
आधुनिक पध्दतीचे युनिट उभारणीकरीता कटीबध्द असल्याचे नमूद केलेले 
आहे . आधुनिक पध्दतीचा कारखाना उभारणी करणेबाबत ठराव संस्थेने 
घेतला असल्याचे व संस्था जिनींग व प्रेसींगचे कामकाज पूर्ववत चालू 
ठेवण्यास प्रयत्नशील असल्याचे देखील नमूद केलेले आहे . 


अशा सर्व पणन संस्थांच्या प्रस्तावाची फेरतपासणी करुन कामकाज बंद 


असणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ अंतर्गत कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबच्या परिपत्रकीय 


सुचना आहेत . 


संदर्भीय वाचा क्र . १० अन्वये संस्थेचे संचालक , श्री . मारोतराव 
व्यंकटराव कवळे व इतर ( ०२ ) यांनी अंतरिम अवसायन आदेशाबाबत लेखी 
म्हणणे या कार्यालयास सादर केलेले आहे , की संस्था मागील १७ ते १८ 
वर्षापासून बंद आहे . संचालक मंडळ सुमारे १५ वर्ष अनाधिकृतरित्या 
निवडणूक न घेता कार्यरत आहे . संस्थेस जवळपास रु . २७.९ ७ लक्ष तोटा 
झाल्याचे व भागाची किंमत शून्य झाल्याचे नमूद करुन या कार्यालयाचे 
संदर्भिय वाचा क्र . ८ चे अंतरिम आदेश कायम करुन संस्थेचे हिताची 


संस्थेने मौजे उमरी येथील ८ हे . २ ९ आर जमीनीचे मुल्यांकन रुपये 
८.०० कोटी दुय्यम निबंधक , उमरी यांचेकडून करुन घेवून जाहीर लिलावात 
प्रक्रिया थांबवून नव्याने त्यापेक्षा जास्त रक्कम संस्थेस प्राप्त होण्याचे उद्देशाने 
व या रक्कमेतून संस्थेस नवीन मशीनरी खरेदी करुन संस्था चालू करणार 
असल्याचे 

नमूद केले आहे . प्राप्त तक्रारीचे अनुषंगाने सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . उमरी यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालामध्ये 
चौकशी अधिकारी यांनी दुय्यम निबंधक श्रेणी -१ , उमरी यांचेकडून लगतच्या 
कालावधीतील उच्चतम किंमतीचे खरेदी विक्री व्यवहाराचे नोंदणी दस्ताची 
मागणी केली असता सदर जमीनीचे बाजार भावाप्रमाणे ५८.०० कोटी रु . 
मुल्यांकन असल्याचे नमूद केले आहे . 


जपवणूक करणेबाबत विनंती या कार्यालयास केलेली आहे . 


त्याअर्थी , 


उपरोक्त सर्व बाबीवरुन असे निदर्शनास येते की , उमरी सहकारी 
जिनींग आणि प्रेसिंग सोसायटी लि . उमरी , ता . उमरी जि . नांदेड ही 
संस्था , संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील उद्देशाप्रमाणे कामकाज करीत नसून 
संस्थेचे कामकाज ठप्प झालेले आहे . संस्थेने सन २०० ९ ते २०१६ या 
कालावधीचे लेखापरिक्षण सन २०१६ अखेर एकाच वेळी केले असून लेखापरिक्षण 
अहवालामध्ये संस्था उद्देशाप्रमाणे कामकाज करीत नसल्याचे आणि संस्थेचे 
जिनींग प्रेसिंगचे पिलाईचे सर्व व्यवहार बंद असल्याचे नमूद करण्यात 
आलेले आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( अ ) अन्वये कलम ८३ अन्वये चौकशी केल्यावर किंवा कलम ८४ अन्वये 


उमरी सहकारी जिनींग आणि प्रेसिंग सोसायटी लि . उमरी , 
ता . उमरी जि . नांदेड ही संस्था मंजूर उपविधीतील उद्देशाप्रमाणे कामकाज 
करीत नसून संस्थेचे कामकाज ठप्प झाल्याने या कार्यालयाकडील दिनांक 
२५ जून , २०२१ रोजीचे आदेशान्वये संस्था अंतरिम अवसायनात घेण्यात 
आली होती . आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये संस्थेस , त्यांचे स्पष्टीकरण सादर करण्यास कळविण्यात 
आले होते . मात्र संस्थेचे पदाधिकारी यांनी सादर केलेला 

खुलासा 
असमाधानकारक आहे . तसेच संस्थेच्या वतीने या कार्यालयाकडील 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


६७७ 


५ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , वसमत यांजकडून 


अधिसुचना 


दिनांक २५ जून , २०२१ रोजीचे अंतरीम अवसायन आदेश मा . उच्च 
न्यायालया मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचीका स्टॅम्प क्र . १७५७०/२०२१ 
द्वारे अव्हाणीत केल्याचे व याचीकेचा निर्णय लागेपर्यंत संस्थेच्या अवसायनाबाबत 
कोणतीही कार्यवाही करण्यात येवू नये असे या कार्यालयास प्राप्त दिनांक 
१ ९ जुलै , २०२१ रोजीचे पत्रान्वये केलेली आहे . मात्र संस्थेच्या वतीने मा . 
उच्च न्यायालयात मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचीका स्टॅम्प क्र . १७५७० / 
२०२१ दाखल केल्याचे संस्थेच्या वतीने दाखल केलेले पत्रावरुन दिसुन 
येते . मात्र प्रस्तुत याचीकेप्रकरणी मा . उच्च न्यायालयाने कोणतेही अंतरीम 
आदेश पारीत केलेले नाहीत आणि संस्थेच्या अवसायन कार्यवाहीबाबत 
प्रतिबंधित करण्यात आलेले नाही . लेखापरिक्षण अहवालाचे अवलोकन केले 
असता संस्थेचे जिनींग प्रेसिंग पिलाईचे कामकाज मागील १८ वर्षांपासून 
बंद असल्याचे स्पष्ट होते . त्यामुळे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना व संस्थेच्या 
सभासदांना संस्थेचे कामकाज सुरु ठेवण्यात स्वारस्य राहिलेले नाही , 
त्यामुळे सदर संस्था यापुढे चालवावयाची कोणतीही इच्छा नाही असे 
स्पष्ट निदर्शनास आले आहे . सबब सदर संस्थेचे कामकाज यापुढे चालू 
ठेवणे वैधानिकदृष्ट्या शक्य नाही . त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) मधील तरतुदीनुसार सदर संस्था 
अंतीम अवसायनात घेणे आवश्यक व क्रमप्राप्त झालेले आहे , अशी माझी 
खात्री झालेली असल्याने खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . 


क्र . सनिव / प्रशासन / एचएलआय / बीएमटी / आरएसआर / ( एसआर ) / 
६५ ९ / २० : - मी सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . वसमत याद्वारे 
अधिसुचना करीत आहे की , जगतगुरु मोहनानंद महाराज बहुउद्देशिय 
धान्य अधिकोष सहकारी संस्था म . नहाद , ता . वसमत , जि . हिंगोली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असुन तिचा नोंदणी क्र . एचएलआय / बिएमटी / आरएसआर / 
( एसआर ) / ६५ ९ / २०२० , दिनांक - १५/१२/२०२० असा आहे . 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती 
संस्था ” व उपवर्गीकरण “ सेवा साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात 
आलेले आहे . 


वसमत , दि . १५/१२/२०२० 


कि . बा . फिसके , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वसमत . 


अंतीम आदेश 


६ 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय , विकास अधिकारी लातूर यांजकडून 


अधिसुचन 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , अनिल चव्हाण , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नांदेड , उमरी सहकारी जिनींग आणि प्रेसिंग सोसायटी 
लि . उमरी , ता . उमरी जि . नांदेड या संस्थेचे दि . २५ जून , २०२१ रोजी 
पारीत करण्यात आलेले अंतरीम अवसायन आदेश याद्वारे कायम करीत 
आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये सदर संस्थेवर श्री . ए.जी. घोगरे , कार्यालय अधिक्षक , संलग्न 
प्रस्तुत कार्यालय यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


क्र . जिदुविअ / लातूर / सनि / अधिसुचना / ५५२ / सन -२०२१ : - सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , दुग्ध ) लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत 
आहेत की , शिवली भुजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था ( प्राथमिक ) 
मर्या . शिवली ता . औसा , जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असुन 
उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे . 
अन्वये संस्थेचे नोंदणी क्रमांक एलटीआर / एएसए / आरएसआर / ( एसआर ) / 
१३ ९ ८ / सन -२०२१ दिनांक ०३/०८/२०२१ असा आहे . 


सदरील आदेश आज दिनांक २ ९ जुलै , २०२१ रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रेसह पारीत करण्यात येत आहेत . 


लातूर , दि . ०३/०८/२०२१ . 


अनिल चव्हाण , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नांदेड . 


व्ही . व्ही . घुले , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) लातूर . 


६७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सि.का. ) जालना यांजकडून 


नमुना -३ 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने 
ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून 

हरकती / सूचना मागविण्यात जाहिर नोटीस . 


त्याअर्थी , मी गणेश निहाळी , उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सि.का . ) 
जालना याद्वारे , अनुसूची - एक मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी 
वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सि.का. ) 
जालनातर्फे सहा . प्रबंधक , पोर्ट योजना आणि विकास विभाग , , जवाहरलाल 
नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन भवन , सेवा नवी मुंबई यांचे नावे खरेदी करण्यात 
येणार असल्याने , या अनुसूचीमध्ये नमूद सर्व्हे नंबर / गट नंबर मधील 
जमीनीच्या मालकी हक्काबाबत व न्यायालयीन दाव्यांबाबत जमीन मालकांकडून 
किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
१५ दिवसांच्या आत हरकती किंवा सूचना विहित नमुना -४ मध्ये मागवित 
आहे किंवा त्यांना माझ्यासमोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे . 


संचिका क्रमांक -२०२१ / भूसं / स.ख. / सिआर -१३ / २०२१ . दिनांक : 
१८ / ०८ / २०२१.- ज्याअर्थी , सहा . प्रबंधक , पोर्ट योजना आणि विकास 
विभाग , जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन भवन , सेवा नवी मुंबई 
मार्फत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अंतर्गत जालना ड्रायपोर्ट ते दरेगाव 
रेल्वे जोडणी करिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता खाजगी क्षेत्रातील 
जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने शासन निर्णय , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकिर्ण / ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ , मधील तरतुदीस अनुसरून सहा . प्रबंधक , पोर्ट 
योजना आणि विकास विभाग , जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन 
भवन , सेवा नवी मुंबई यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , जालना 
यांचेमार्फत उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सि.का. ) जालना यांचे कार्यालयास 
दि . ३०/०४/२०२१ रोजी दाखल केलेला आहे . 


२. हरकती किंवा सूचनांचा नमुना -४ उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
( ल.सि.का. ) जालना / जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट , प्रशासन भवन , सेवा 
नवी मुंबई यांच्या कार्यालयातील प्राधिकृत अधिकाऱ्यांमार्फत संबंधितांना उपलब्ध 
करून देण्यात येईल . 


३. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या 
आराखड्याची प्रत उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सि.का. ) जालना यांच्या 
कार्यालयामध्ये व संपादन संस्थेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामध्ये 
कार्यालयीन वेळेस जमीन धारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच 
जनतेस निरिक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे . 


त्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जालना यांचे पत्र जा.क्र .२०२१ / भूसं / समन्वय / 
सिआर -१३ / २०२१ दिनांक १४.०५.२०२१ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी महसुल 
व वनविभाग , मंत्रालय मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ 
व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तदनुषंगिक शासन परिपत्रक , क्र . 
एलक्यूएन -०१ / २०१७ / प्र.क्र .१२ / अ -२ दिनांक १४ जानेवारी , २०२१ प्रमाणे 
कार्यवाही करण्याबाबत उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सि.का. ) जालना 
यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे . 


४. ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या 
आत जमीनीच्या मालकी हक्कांबाबत व न्यायालयीन दाव्यांबाबत जमीन 
मालकाकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून प्राप्त झालेल्या हरकतींची 
किंवा सूचनांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधित हरकत घेणाऱ्यांना 
त्यांच्या हरकतींच्या किंवा सूचनांच्या समर्थनार्थ तोंडी वा कागदोपत्री पुरावा 
सादर करण्यासाठी जातीने किंवा वकिलामार्फत किंवा कोणत्याही कायदेशीर 
व्यक्तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल . 


ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सि.का. ) जालना यांनी 
अनुसूची - एक मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे 
थेट खरेदी पद्धतीने उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सि.का. ) जालना तर्फे 
सहा . प्रबंधक पोर्ट योजना आणि विकास विभाग , जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 
ट्रस्ट प्रशासन भवन , सेवा नवी मुंबई यांचे नावे घेण्याबाबत नमूना -३ मधील 
जाहीर नोटीसीचे प्रारूप सहा . प्रबंधक , पोर्ट योजना आणि विकास विभाग , 
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन भवन , सेवा नवी मुंबई यांना दिनांक 
० ९ .०८.२०२१ रोजी पाठविण्यात आले आहे . 


५. उक्त कालावधीमधये हरकती किंवा सूचना प्राप्त न झाल्यास , 
उक्त जमीनीबाबत अन्य कोणत्याही व्यक्तीचे हितसंबंध नाहीत असे गृहित 
धरून , कायदेशीर शोध अहवालाच्या अनुषंगाने जमीन धारकांकडून उक्त 
जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याची कार्यवाही 
पूर्ण करण्यात येईल . 


ठिकाण : जालना 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जाहीर नोटीसीद्वारे संबंधित जमीन धारकांकडून 
शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सि.का. ) जालना तर्फे सहा . प्रबंधक , पोर्ट 
योजना आणि विकास विभाग , जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन , 
भवन , सेवा नवी मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत 
व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या 
स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे ( विकल्प ) मागविण्यात आलेली 
आहेत . 


दिनांक : १८/०८/२०२१ 


( गणेश निहाळी ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सि.का. ) जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


६७ ९ 


अनुसूची - एक 


खरेदी घ्यावयाच्या जमीनीचा तपशील 


अ.क्र . 


हितसंबंधित / जमीन धारकाचे नांव 


शेरा 


गाव / तालुका / 
जिल्ह्याचे नांव 


गट 
क्रमांक 


जमीनीचा | संपादनाचे क्षेत्र 
प्रकार ब . हे . आर . 


चौ.मी. 


०१ 


दरेगांव 
ता . जि . जालना 


३१ ९ 


जिरायत 


०.८७.५४ 


श्रीमती शशिकलाबाई विश्वनाथ ढवळे 


जिरायत 


०.०३.६१ 


श्रीमती जिजाबाई भाऊसाहेब ढवळे 


३२० 
पैकी 


जिरायत 


०.७.७८ 


३२० 
पैकी 


श्रीमती शशिकलाबाई विश्वनाथ ढवळे | ७/१२ प्रमाणे जिजाबाई 

| भाऊसाहेब ढवळे यांचे नाव 
| आहे . परंतू ताबेवहीवाटप्रमाणे 
शशिकलाबाई विश्वनाथ ढवळे 
हे आहे . 


जिरायत 


०.१३.९ ३ 


श्रीमती जिजाबाई भाऊसाहेब ढवळे 


३२१ 
पैकी 


७/१२ प्रमाणे विठ्ठलराव 
विश्वनाथ ढवळे व मधुकर 
भाऊराव सानप यांचे नाव आहे . 
परंतू ताबेवहीवाटप्रमाणे 
जिजाबाई भाऊसाहेब ढवळे 
हे आहे 


जिरायत 


०.१३.९ ५ 


श्री . विठ्ठलराव विश्वनाथ ढवळे 


३२२ 
पैकी 


७/१२ प्रमाणे भानुदास आनंदा 
वाहूळे व नानाभाऊ आनंदा 
वाहूळे यांचे नाव आहे . परंतू 
ताबेवहीवाटप्रमाणे विठ्ठलराव 
विश्वनाथ ढवळे हे आहे . 


. 


जिरायत 


३२२ 
पैकी 


०.०.३.१३ 


श्री . भानुदास आनंदा वाहूळे 


एकूण 


०१.२ ९.९ ४ 


ठिकाण : जालना 
दिनांक : १८/०८/२०२१ . 


गणेश निहाळी , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ( लसिका ) जालना . 


६८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 
वाचले.- १. श्री . एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , कंधार यांचे पत्र क्र .६०६ / २०२१ , दिनांक २२.०३.२०२१ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 

श्री . 
एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहिले असते . 


२ 


आदेश 


दुसरे सह न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
श्री . एल . बी . एम . सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , २३ मार्च , २०२१ 


क्र.ब -२ ( १ ) २०१८/२०२१ . - श्री . एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम -५० अन्वये दि . १ ९ .०३.२०२१ व २०.०३.२०२१ या 
एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या पुढे २१.०३.२०२१ रोजीच्या 
सुट्टीचा फायदा , कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कधार हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१० 


श्री . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 
वाचले.- १. श्री . एस . जी . शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मुखेड यांचे पत्र क्र . ९ २४ / २०२१ , दिनांक २२.०३.२०२१ सोबत परिवर्तीत 
रजा मिळणे बाबतचा विहित नमुन्यातील अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्र , डिस्चार्ज 
कार्ड व त्यावरील आदेश . 


३ 


आदेश 


दुसरे सह न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
श्री . ल . मु . सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी 
पाहिला आहे . 


नांदेड , २४ मार्च , २०२१ 


क्र.ब -२ ( १ ) २००३/२०२१ . - श्री . एस . जी . शिंदे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दि . ०२.०३.२०२१ ते १६.०३.२०२१ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( १५ ) दिवसांची ( कोरोना या रोगाचा संसर्ग 
झाल्यामुळे ) परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . शिंदे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


आहेत . 


९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 
वाचले.- १. श्री . एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , कंधार यांचे पत्र क्र .६०६ / २०२१ , दिनांक २२.०३.२०२१ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . जी . शिंदे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ 


आदेश 


क्र.ब -२ ( १ ) २००२/२०२१ . - श्री . एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम -५० अन्वये दि . १ ९ .०३.२०२१ व २०.०३.२०२१ या 
एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या पुढे २१.०३.२०२१ रोजीच्या 
सुट्टीचा फायदा जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर 
मंजूर करण्यांत येते . 


स्थायी आदेशान्वये उपरोक्त कालावधीतील श्री . एस . जी . शिंदे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार श्रीमती एन . एम . बिरादार , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , २३ मार्च , २०२१ 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड , . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


६८१ 


११ 


१२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचले.- श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर 
यांचे पत्र क्र . ४४०/२०२१ दि . १८.०३.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


वाचले.- श्रीमती एम . बी . कुलकर्णी , पाचवे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ०३.०५.२०२१ व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . १ ९ ०५ / २०२१ , 
दि . ०३.०५.२०२१ व सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . ब -२ ( १ ) १ ९ १ ९ / २०२० . - श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , 


आदेश 


कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम -५० अन्वये दि . २२.०३.२०२१ ते २४.०३.२०२१ या एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २१.०३.२०२१ या एक दिवसांचा 
सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक २०.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २५.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


क्र.ब -२ ( १ ) २४०४/२०२१ . - श्रीमती एम . बी . कुलकर्णी , पाचवे दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 


१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २ ९ .०४.२०२१ ते ३०.०४.२०२१ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०१.०५.२०२१ व 
०२.०५.२०२१ या दोन दिवसांचा सुट्ट्यांचा फायदा जोडून कार्योत्तर मंजूर 
करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एम . बी . कुलकर्णी , पाचवे 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की . 
श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 


३ ९ 


२ 


श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर 
यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक 
कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री.पी. सी . बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांनी पहावा . 


बा खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्रीमती एम . बी . कुलकर्णी , पाचवे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


२ 


पाचवे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड . यांच्या न्यायालयाचा 


उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 


तसेच श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
देगलूर यांच्या रजेच्या कालावधीतील अथवा ते कर्तव्यावर रुजु होईपर्यंत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी 
व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची 
लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार 
श्री . पी . सी . बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर 
यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 


श्रीमती आदिती आर . नागोरी , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 


नांदेड . यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , ०४ मे , २०२१ . 


नांदेड , १ ९ मार्च , २०२१ 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


६८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


वाचले.- श्रीमती एन . एल . गायकवाड , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे दिनांक ३०.०४.२०२१ व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . १८ ९ ६ / 
२०२१ दिनांक ३०.०४.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 

श्री . 
एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


२ 


क्र.ब -२ ( १ ) २४०५/२०२१ . - श्रीमती एन . एल . गायकवाड , चौथे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०१.०४.२०२१ ते 
० ९ .०४.२०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ० ९ ) दिवसांची अर्जित 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एल . गायकवाड , चौथे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


श्री . एस . डी . तारे , दुसरे सह न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक 
कामकाज श्री . डी . ए . अरगडे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांनी पाहीले आहे . 


नांदेड , १० मे , २०२१ . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्रीमती एन . एल . गायकवाड , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच 
पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


१५ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


२ 


श्रीमती एन . एल . गायकवाड , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीत जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार श्री . पी . यु . कुलकर्णी , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 


वाचले.- श्रीमती एस . आर . बडवे , आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ०६.०५.२०२१ व त्यावर 

मा . 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . १ ९ ६३ / 
२०२१ दिनांक ०६.०५.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


नांदेड , ०४ मे , २०२१ . 


आदेश 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


१४ 


क्र.ब -२ ( १ ) २४८७/२०२१ . श्रीमती एस . आर . बडवे , आठवे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २६.०४.२०२१ ते 
०५.०५.२०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( १० ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २५.०४.२०२१ या एक दिवसाचा 
सुट्टीचा फायदा जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर 
मंजूर करण्यांत येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 
वाचले.- १. श्री . एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर , कंधार यांचे पत्र क्र .७ ९९ / २०२१ , दिनांक ०४.०५.२०२१ सोबत 
विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . आर . बडवे , आठवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


आदेश 


क्र . ब -२ ( १ ) २४८६/२०२१ . - श्री . एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम -५० अन्वये दि . २ ९ .०४.२०२१ व ३०.०४.२०२१ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०२ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
०१.०५.२०२१ व ०२.०५.२०२१ या दोन दिवसांच्या सुट्टीचा फायदा जोडून 
कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्रीमती एस . आर . बडवे , आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच 
पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


६८३ 


२ 


१७ 


, 


श्रीमती एस . आर . बडवे , आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार श्री . मुदस्सर नदीम , सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 
वाचले.- श्रीमती आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगाव ( बा . ) यांचे किरकोळ रजा रद्द करुन अर्जित रजा मंजुर करण्याबाबतचे 
पत्र क्र .७३ ९ / २०२१ दिनांक २६.०४.२०२१ , सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


नांदेड , १० मे , २०२१ . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


आदेश 


१६ 


क्र.ब -२ ( १ ) २३६ ९ / २०२१.- श्रीमती आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) यांच्या संदर्भीय विनंतीनुसार 
त्यांची मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक १२.०४.२०२१ , रोजीची नैमित्तीक 
रजा याद्वारे रद्द करण्यात येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 


२ 


वाचले.- १. श्री . एम . एस . शेख . जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर यांचे पत्र 

क्र . ३६८/२०२१ दिनांक २६.०४.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . ब -२ ( १ ) २३४ ९ / २०२१ . - श्री . एम . एस . शेख . जिल्हा न्यायाधीश 
१ , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . १ ९ .०४.२०२१ व २३.०४.२०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १२.०४.२०२१ ते 
१८.०४.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक २४.०४.२०२१ व २५.०४.२०२१ या 
एकूण ( ० ९ ) या दिवसांच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक १२.०४.२०२१ 
पासून ते दिनांक २६.०४.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर केली आहे . 


श्रीमती आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगाव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . १ ९ .०४.२०२१ ते दिनांक २३.०४.२०२१ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
१०.०४.२०२१ ते १८.०४.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक २४.०४.२०२१ व 
२५.०४.२०२१ या एकूण ( ११ ) दिवसाच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक 
० ९ .०४.२०२१ रोजीच्या कार्यालययीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६.०४.२०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर केली आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . शेख . जिल्हा न्यायाधीश 
१ , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 

श्रीमती 
आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) 
ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 

श्री . 
एम . एस . शेख . जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


३ 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ 
स्तर , नायगाव ( बा . ) न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) यांनी पाहीला आहे . 


२ 


उपरोक्त कालावधीतील जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर यांच्या न्यायालयाचा 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री . के . एन . गौतम , 


नांदेड , ३० एप्रिल , २०२१ . 


जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांनी पाहीला आहे . 


नांदेड , २८ एप्रिल , २०२१ . 


, 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


श्रीराम जगताप , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


६८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


१८ 


१ ९ 


जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 


वाचले.- श्रीमती आर . पी . घोले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ० ९ .०४.२०२१ व सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


वाचले.- श्री . एल . बी . एम . एम . ए . सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , कंधार यांचा परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचे पत्र क्र . 
६६ ९ / २०२१ दिनांक ०७.०४.२०२१ सोबत विहित नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजेचा अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र.ब -२ ( १ ) २२२ ९ / २०२१ . - श्रीमती आर . पी . घोले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १५.०४.२०२१ व 
१६.०४.२०२१ या एकूण ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्य मागे दिनांक 
१०.०४.२०२१ ते १४.०४.२०२१ आणि रजेच्या पुढे दिनांक १७.०४.२०१ व 
१८.०४.२०२१ या एकूण ( ७ ) दिवसांचा सुट्ट्यांचा फायदा जोडून , दिनांक 
० ९ .०४.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ ९ .०४.२०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली 


क्र.ब -२ ( १ ) २२१३/२०२१ . - श्री . एल . बी . एम . एम . ए . सय्यद , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०५.०४.२०२१ ते 
०६.०४.२०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०२ ) दिवसांची परिवर्तीत 
रजा वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एल . बी . एम . एम . ए . सय्यद , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . एल . बी . एम . एम . ए . सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती आर . पी . घोले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


२ 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
श्री . एस . डी . तारे , दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळ टीप -२ अन्वये प्रामाणित करण्यांत येते की , 
श्रीमती आर . पी . घोले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच 
पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


यांनी पहावा . 


नांदेड , ०८ एप्रिल , २०२१ . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


, 


३ 


२० 


श्रीमती आर . पी . घोले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ११.०४.२०२१ रोजीचा रिमांडचा कार्यभार 
श्री . पी . यु . कुलकर्णी , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावा तर उर्वरित कालावधीतील दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड न्यायालयाचा कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री . जी . सी . फुलझळके , तिसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 
वाचले.- श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगाव बा . यांचे पत्र क्र .६८४ / २०२१ , दि .०३.०४.२०२१ , व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


नांदेड , ९ एप्रिल , २०२१ . 


, 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्र.ब -२ ( १ ) २१८६/२०२१ . - श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम -५० अन्वये दि . ३०.०३.२०२१ ते 
०१.०४.२०२१ या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२७.०३.२०२१ ते २ ९ .०३.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक ०२.०४.२०२१ रोजींच्या 
सुट्टीचा फायदा जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


६८५ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव बा . हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच 
पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगाव बा . हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच 
पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ 
श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर 
यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक 
कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री . पी . सी . बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांनी पहावा . 

तसेच श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
देगलूर यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील अथवा ते कर्तव्यावर रुजु 
होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांच्या आस्थापनेवरील 
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी , 
स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा 
अधिकार श्री . पी . सी . बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
देगलूर यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 


नांदेड , ०७ जुन , २०२१ 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगाव बा . यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ३१.०३.२०२१ व ०१.०४.२०२१ 
रोजीच्या कालावधीतीला जरुरी वा तात्कालीक कार्यभार 
श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांनी 
तर दिनांक ३०.०३.२०२१ रोजीचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती 
आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव बा . 
यांनी पाहिला आहे . 


२२ 


नांदेड , ०६ एप्रिल , २०२१ . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 
वाचले.- श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर 

यांचे पत्र क्र . ६७०/२०२१ दि . ०४.०६.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 
वाचले.- श्री . व्ही . एम . गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

लोहा यांचे पत्र क्र . ७५०/२०२१ दि . ०७.०६.२०२१ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) २७६५ / २०२१.- श्री . व्ही . एम . गायकवाड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम -५० अन्वये दि .०८.०६.२०२१ ते ११.०६.२०२१ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
१२.०६.२०२१ व १३.०६.२०२१ या दोन दिवसांच्या सुट्टयांना जोडून म्हणून 
कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एम . गायकवाड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . व्ही . एम . गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


आदेश 


क्र . ब -२ ( १ ) २७३६/२०२१ . - श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम -५० अन्वये दि .०८.०६.२०२१ ते १०.०६.२०२१ या एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ०७.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ११.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


२ 


, 


स्थायी आदेशान्वये उपरोक्त कालावधीतील श्री . व्ही . एम . गायकवाड , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार श्री . पी . के . धोंडगे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावा . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे जर वर 
नमूद 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 


नांदेड , ०८ जुन , २०२१ 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


असते . 


६८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


२३ 


२४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 


वाचले.- श्री . के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांचे पत्र क्र . 

२७६४/२०२१ दि . ० ९ .०६.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 
वाचले.- श्री . व्ही . के . मांडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , बिलोली यांचे पत्र क्र . 
६३२/२०२१ , दिनांक २४.०५.२०२१ , सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र . ब -२ ( १ ) २७८५/२०२१ . - श्री . के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश 
-२ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . १४.०६.२०२१ ते १ ९ .०६.२०२१ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १२.०६.२०२१ , 
१३.०६.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक २०.०६.२०२१ या एकूण तीन दिवसांच्या 
सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक ११.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २१.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवनगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) २६११/२०२१ . - श्री . व्ही . के . मांडे , जिल्हा न्यायाधीश 
१ , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . २७.०५.२०२१ व २८.०५.२०२१ या दोन दिवसांची अर्जित 
रजा रजेच्या मागे दिनांक २६.०५.२०२१ व रजेच्या पुढे २ ९ .०५.२०२१ व 
३०.०५.२०२१ या एकूण तीन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक 
२५.०५.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१.०५.२०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालयाबाहेर करावयाचा प्रवास संबंधीत सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीने आणि आपल्या स्वतःच्या संपूर्ण जबाबदारीवर 
करण्याच्या अटीस अधीन राहून मंजूर केली आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . के . मांडे , जिल्हा न्यायाधीश 
१ , हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . के . मांडे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच 
पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश 
-२ , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


२ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

२ 
श्री . के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश –२ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक १२.०६.२०२१ व १३.०६.२०२१ या दोन दिवसांच्या सुट्ट्यांमधील 
कार्यभार श्री . एस . ई . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश -३ , नांदेड यांनी पहावा तर 
दिनांक १४.०६.२०२१ ते २०.०६.२०२१ या कालावधीचा जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार श्री . एस . एस . खरात , जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड यांनी पहावा . 


श्री . व्ही . के . मांडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , बिलोली यांच्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री 
के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांनी पहावा . 

श्री . व्ही . के . मांडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , बिलोली हे कर्तव्यावर रुजु 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश –१ , बिलोली या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व 
प्रकारच्या देयकांवर हुंडीवर व स्वीय प्रपंची व लेख्यांच्या व धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुर रक्कत आहरित करण्यासाठी श्री के . एन . गौतम , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


नांदेड , १० जुन , २०२१ 


श्रीराम रा . जगताप , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


नांदेड , २५ मे , २०२१ . 


एस . आर . जगताप , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . २४ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ [ किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


१ . 


सर्वे नं . २५५ मधील ०६ हे १८ आर जमीन ना विकास क्षेत्रातुन 
वगळुन " रहिवास प्रयोजनार्थ " फेरबदल करणे . 


नगरपरिषद सिल्लोड जि . औरंगाबाद 


जाहीर सुचना 


२ . 


सर्वे नं . २५५ मधील क्षेत्र ० हेक्टर ८१ आर जमीन ना विकास 
क्षेत्रातुन वगळुन “ रहिवास प्रयोजनार्थ " फेरबदल करणे . 


अध्यक्ष , नगरपरिषद सिल्लोड , जि . औरंगाबाद यांचेकडुन सिल्लोड 
शहराच्या मंजुर विकास योजनेमध्ये ( यापुढे उक्त अंतीम विकास योजना 
म्हणुन ज्यास संबोधले जाईल ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करण्याबाबत . 


वरील फेरबदल लाल किनारीनं दाखवून अध्यक्ष , नगरपरिषद , , 
सिल्लोड यांनी दिनांक घालुन स्वाक्षरीत केलेले सिल्लोड शहराच्या विकास 
योजनेचे भाग नकाशे जनतेच्या अवलोकनार्थ नगरपरिषद कार्यालयात कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात आले आहेत . 


ज्याअर्थी शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रं.टीपीएस -३०११ / ६५ ९ / 


सीआर -१५४ / २०११ युडी -३० दिनांक २७/०७/२०१३ अन्वये विकास योजना 
सिल्लोड मंजुर झालेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी सर्वे नं . २५५ मधील जमीन मालकांनी उक्त सर्वे नंबर 
मधील क्षेत्र ग्रीन झोन मधुन वगळुन " रहिवास प्रयोजनार्थ ' फेरबदल करण्यासाठी 
प्रस्ताव नगरपरिषदेस दिला आहे . 


या नोटीसीद्वारे सदरहु फेरबदल सबंधात महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ चे तरतुदीनुसार आहे . ही 
सुचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत 
सदर बदला बाबत ज्यांच्या सुचना / हरकती असतील त्या त्यांनी लेखी 
स्वरुपात अध्यक्ष , नगरपरिषद , सिल्लोड यांना विचारार्थ सादर करावत . 


जा.क्रं . नपसि / ६७ ९ / २०२१ 


आणि या करीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे 
कलम ३७ अन्वये सिल्लोड शहराच्या उक्त मंजुर विकास योजनेमध्ये 
खालील फेरबदल करण्याबाबत सिल्लोड नगरपरिषदेने ठराव क्रं . ०३ 
दिनांक ०७ / ० ९ / २०१ ९ अन्वये ठरविले आहे . 


दिनांक : ०२/०८/२०२१ . 


अध्यक्ष 
नगरपरिषद , सिल्लोड . 


, 


औ.भाग १ अ -२४ 


७८ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २६-१ , २०२१ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


७ ९ 


MUNICIPAL COUNCIL SILLOD DIST . AURANGABAD 


NOTIFICATION 


By the President , Municipal Council , Sillod Dist . 
Aurangabad modification under section 37 of M.R. & T.P. 
Act 1966 , to the sanctioned Development plan of Sillod 
town ( Hereinafter mentioned as the final development 

plan ) 
Whereas the development plan of Sillod has been 
partly sanctioned by the Govt , under notification no . TPS / 
3011 / 659 / CR154 / 2011 UD - 6Dt . 27.09.2013 . 


1 ] Deletion of land admeasuring 6.18 Hector 
from S.No.255 which is shown no 
Development zone is to be included in 
“ Residential Purpose . " 
2 ] Deletion of land admeasuring 00 Hector 81 
are . from S.No.255 which is shown no 
Development zone is to be included in 
" Residential Purpose . " 

Part plan showing the above Modification in red 
signed and dated by the President Municipal Council Sillod 
are kept open for inspection of the public in the office hour in 
working day . 

No as per the provision of the section 37 of 
M.R. & T.P . Act 1966 suggestions and objection if any to be 
said modification should be submitted in writing to president 
Municipal Council Sillod for consideration with in the period 
of one month from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra Government Gazette . 


And whereas Govt . UDD vide resolution No.Con / 
1084 / 2655 / CR - 59 / 89 / UD - 16 Dated 23.01.1990 have established 
the Municipal Council on 10.01.1990 at Sillod . 

And whereas the S.No.255 Land Owner given the 
application to Municipal Council Sillod for Modification to 
no development zone is to be included “ Residential Purpose . ” 

And where as it is necessary to modified the final 
development plan . 

And there for Municipal Council Sillod vide its 
resolution No.03 dated 07.09.2019 has decided to initiate the 
modification under section 37 of the Maharashtra Regional 
& Town Planning Act 1966 to the final development plan of 
Sillod as under 


Outward No. MCS / 679 / 2021 


Date : 02/08/2021 


President 
Municipal Council Sillod . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


